ज्येष्ठता सूची 


वरिष्ठ सहायक संचालक 
(प्रशासन)गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२४ 
पर्यतची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४ /प्र.क्र. २३/मावज-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ मे, २०२४ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.- 
१२, दि. २१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२/५१/१६-ब, 
दि.२९.१२.२०१७. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३/३२४/प्र.क्र.३६ /३४- 
अ, दि.०४.०९.२०२३. 
शासन परिपत्रक :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातीळल वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन)गट-अ 
या संवर्गाची दिनांक १.१.२०२१ ते दिनांक १.१.२०२३ पर्यंतच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. 3 
येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर संवर्गात दिनांक १.१.२०२१ ते दिनांक 
१.१.२०२३ या कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने 
नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच नियतवयोमानाने 
सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट - अ मध्ये समावेश करुन दिनांक ०१.०१.२०२४ पर्यंतची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून सदर जेष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूच्या ह्या वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन)गट-अ संवर्गातील तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूच्या असल्याने दि.१.१.२०२३ पर्यंत सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या 
अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून वगळून दिनांक 09.09.2028 ची ज्येष्ठतासूची 
यासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३ /मावज-२ 


३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात 
ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत 
संबंधितांचे आक्षेप दि.०३.०६.२०२४ पर्यंत मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून 
महासंचालनालयाच्या अभिप्रायांसह दि.०४.०७.२०२४ पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर 
दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा सूचना संबंधितांना 
द्याव्यात. दि.०४.०७.२०२४ पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही 
आक्षेप नाही असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


8. उपरोक्त ज्येष्ठता सुची ही सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने 
आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासनोगट-अ या 
संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध 
करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०५२९१५३४२६३२०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VJAY MAROTRAO NANDEKAR 
V | J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b335601da651693303a45db809973b127e2 


M A R OT R A O 048acba707f3af981bf5 15548266, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=62861E2C588076DA807403FE901 2F 1 9F 

CC79CFD621047A784178829F75A0C6F2, cn=VUAY 
N A N D F KA R MAROTRAO NANDEKAR 

Date: 2024.05.29 15:47:14 +05'30' 


(विजय नांदेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
३. संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


१) संवर्गाचे नाव 


२) वेतनश्रेणी 


३) दि. १ जानेवारी, २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन) गट-अ (कनिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२४ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


परिशिष्ट तीन 


:- वरिष्ठ सहायक संचालक (प्रशासन), गट-अ (कनिष्ठ) 


अक्र येष्ठ ara ui he | नियुक्‍तीचा म येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीर्चा | 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय ज्येष्ठतेचा मानीव नांक 
परीक्षेद्रारे नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
g R 3 w & द \9 द 8 Ro 
खंड दिनांक ९.१.२०२१ ते BVLV RW 
१ १ श्री.रा.कि. राणे अ.ज. । ०७.०१.१९६८ | २५.०८.२०२१ | २५.०८.२०२१ ] ३१.१.२०२६ ] शा.नि. दि. २५.० ८.२०२९ अन्वये 


वरिष्ठ सहायक संचालक 
(प्रशासन) गट-अ (कनिष्ठ) या 
संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती 


खंड दिनांक ९.१.२०२२ ते ३९.९२.२०२२ 


निरंक 


खंड दिनांक 2.2.2023 ते 32.22.2023 


निरंक 


